महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि -१११८/प्र.क्र.६८/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मे, २०१८ 


संदर्भ :- उ.व GAT. वि. का. आ. क्र. संकीर्ण २०१२/प्र.क्र. १९४/१३/आस्था-१,दि.१३.०८.२०१३ 
आदेठा 


श्रीमती मं.हि.दुफारे, कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये 
विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर या कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासकीय 
अधिकारी या पदावर जास्तीत जास्त चार वर्ष किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून नियमित पदोन्नतीचा 
उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या होत्या. श्रीमती दुफारे, विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर या 
कार्यालयात दिनांक १४.०८.२०१३ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
दिनांक १३.०८.२०१७ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


या आदेशान्वये श्रीमती दुफारे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस दिनांक १३.०८.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१२१४२५६००७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


shtra, 
700505091 80802 


Gajanan ° 
e 1798a! |1ada8a72725a47b4f0, 
Bhimrao Gurav ८५५५ नामा 


cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2018.05.25 12:13:36 +05'30" 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती मं.हि.दुफारे, कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय (उच्च शिक्षण) , नागपूर विभाग, 
नागपूर. 
प्रत, 


) अपर मुख्यसचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

) सह/ उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
३) सह / उप सचिव (मशि), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) सह संचालक (उच्च शिक्षण), विभागीय कार्यालय नागपूर विभाग, नागपूर. 

) अवर सचिव (मशि 9), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

)  निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


